अधीक्षक जिल्हा कारागृह, वर्ग-१ / 
अतिरिक्त अधिक्षक, मध्यवर्ती कारागृह या 
संवर्गात तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. जेएलई-०५१९/६८६/प्र.क्र.१०५/तुरुंग-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : ६ मार्च, २०२० 


संदर्भ :- अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
यांचे दिनांक २५.०४.२०१९ रोजीचा प्रस्ताव 


शासन seat :- 


कारागृह विभागातील अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, 
महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या दिनांक २५.०४.२०२० रोजीच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने गृह विभाग शासन 
निर्णय दिनांक २१.०५.२०१३ अन्वये गठित करण्यात आलेल्या विभागीय पदोन्नती समितीची बैठक 
दिनांक ०४.०७.२०१९ रोजी मा. अपर मुख्य सचिव (अपिल व सुरक्षा) यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात 
आली. सदर बैठकीच्या शिफारसींस प्राप्त झालेल्या शासन मान्यतेच्या अधिन राहून अधिक्षक, जिल्हा 
कारागृह, वर्ग-२ / उप अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह या संवर्गातील खालील तक्त्यात नमुद केलेले 
अधिकारी यांना अधीक्षक, जिल्हा कारागृह, वर्ग-१/अतिरिक्‍त अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह 
(राजपत्रित गट-अ) (वेतनश्रेणी रू. १५६००-३९१०० + ग्रेड पे ६६००/-) या संवर्गात तदर्थ पदोन्नती 
देण्यात येत आहे. 


अनु. | अधिका-यांचे नाव । जाती प्रवर्ग । वाटप केलेला । पदोन्नतीने  पदस्थापनेचे 

0 महसुल विभाग | ठिकाण 

बि श्री. दत्तात्रय गणपत | भ. ज. क. नाशिक । धुळे जिल्हा कारागृह, वर्ग-१ 
गावडे 


२ उपरोक्त अधिकारी यांना -महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) 
पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटपाबाबत सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन अधिसूचना दि.२८.०४.२०१५ व दि. १५.०६.२०१७ विचारात घेऊन, उपरोक्त स्तंभ ४ मध्ये 
दर्शविल्यानुसार महसुल विभागवाटप करण्यात आले आहे. त्यानुसार त्यांची दिनांक २६.०९.२०१९ 
रोजी घेण्यात आलेल्या नागरी सेवा मंडळाच्या बैठकीच्या शिफारशीस मिळालेली झासन मान्यता 
विचारात घेऊन, त्यांची स्तंभ ५ येथे दर्शविल्याप्रमाणे पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


३. सदर तदर्थ पदोन्नती खालील अटी व शार्तींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 
अ) पदोन्नतीसाठी पात्र ठरलेल्या उपरोक्‍त अधिकाऱ्यास देण्यात येणारी अधीक्षक, जिल्हा 
कारागृह, वर्ग-१ / अतिरिक्त अधिक्षक, मध्यवर्ती कारागृह (राजपत्रित गट-अ) (वेतनश्रेणी 
रू. १५६००-३९१०० + WS पे -६६००/- या संवर्गातील पदोन्नती तदर्थ स्वरुपाची आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः जेएलई-०५१९/६८६/प्र.क्र.१०५/तुरुंग-१ 


(ब) सदर तदर्थ पदोन्नतीसाठी अधीक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-२ / उप अधीक्षक, मध्यवर्ती 
कारागृह या संवर्गाची न्यायालयीन प्रकरणांच्या अधिन राहून निर्गमित केलेल्या अंतीम 
ज्येष्ठतासूची विचारात घेण्यात आल्या असल्याने, सदर पदोन्नती अंतिम ज्येष्ठतासूचीमधील 
न्यायालयीन प्रकरणांच्या अनुषंगाने होणा-या बदलाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
(क) सदर अधिकारी यांनी एतदर्थ मंडळाची मराठी/हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण केळी नसेल 
किंवा सदर परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळविली नसेल तर पदोन्नतीनंतर सदर 
परीक्षा उत्तीर्ण होणे किंवा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळविणे आव्यक राहील. 
(ड) सदर पदोन्नतीने पदस्थापणेच्या पदावर संबंधीत अधिका-याने १५ दिवसांत रूजू व्हावे 
अन्यथा सदर पदोन्नतीचे आदेश रद्द करण्यात येतील. 
8. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी Re याचिका क्रमांक 00/2099 (स्टॅम्प क्रमांक 
७२५६/२०१५) महाराष्ट्र राज्य विरुध्द श्री. विजय घोगरे व इतर तसेच संलग्न न्यायालयीन प्रकरणात 
दिनांक ०४.०८.२०१७ रोजी अंतीम निर्णय दिलेला असून त्या अनूषंगाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात 
प्रलंबित असलेल्या fears अनुमती याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील अंतिम निर्णयास अधीन 
राहून, सदर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


५. अधीक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-२/उप अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह या संवर्गातून अधीक्षक, 
जिल्हा कारागृह वर्ग-१/ अतिरिक्‍त अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह (राजपत्रि गट-अ) या संवर्गात पदोन्नत 
झालेल्या उपरोक्‍त अधिकारी यांनी पदोन्नतीच्या पदावर संबंधीत ठिकाणी रुजू होऊन कार्यभार 
स्वीकारल्यानंतरच अधीक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-१/ अतिरिक्त अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह या 
संवर्गाच्या वेतनाचे लाभ अनुज्ञेय होतील. 


सदर शासन STAT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२००३०६१५३७४८९७२९ असा आहे. सदर 
AIR sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Rakhi Sachin ४५५०५ 


2.5.4.20=7206b93 1 2f3f7 3ff523e7a493d6d53d81 9f5c15336ff9 


16ada1 1a287b879985, 


seri ber=75aa5a95e2fe606bb64628d64d984ea9d65 146 
h aVa Nn 6bf93a6a2c44eec93df9207974, Rakhi hin Chavan 
Date: 2020.03.06 15:42:37 +05'30' 


(राखी स. चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रति, 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
२. मा.राज्यमंत्री Grex) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
३. अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 

मुंबई ४०० 03२. 
४. अपर मुख्य सचिव (अपिल व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, 

मुंबई ४०० ०३२ 
५. पोलीस महासंचालक (कारागृह), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः जेएलई-०५१९/६८६/प्र.क्र.१०५/तुरुंग-१ 


६. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे-१. 

७. कारागृह उप महानिरीक्षक, मुख्यालय, पुणे/ मध्य विभाग औरंगाबाद/ पूर्व विभाग, नागपूर/ 
पश्चिम विभाग, पुणे/ दक्षिण विभाग, मुंबई. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/पुणे 

९. संबंधित अधिकारी , (मार्फत :- अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व 
सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१) 

१०.निवडनस्ती - तुरुंग-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


